मुख्य वनसंरक्षक व संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, 
बोरीवली यांच्या आस्थापनेवरील ६९ अस्थायी पदे सन 
२०२३-२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन, 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूरएलपी-०२.२३ /प्र.क्र. ५७/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचावे : 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस २०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दिनांक 
93.08.2098. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस २०१७/प्र.क्र.9७9/फ-८, दिनांक 
२१.०९.२०२१. 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२२/प्र.क्र.६१/फ१, दिनांक 
१७.०३.२०२२. 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२२/प्र.क्र.६१/फ-१, दिनांक 
१६.०९.२०२२. 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०१(२२-२३)/१८१, दि.१७.०१.२०२३. 
६. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दिनांक 
०८.०२.२०२३. 
७. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.५७/फ-१ दिनांक 
१३.०३.२०२३. 
८. वित्त विभाग, शासन निर्णण क्रमांक :- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दिनांक 
३१.०८.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


मुख्य वनसंरक्षक व संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवळी यांच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आलेल्या ६९ अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. 
२. मुख्य वनसंरक्षक व संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आलेल्या ६९ अस्थायी पदांना सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ 
पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केला होता. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आले होते त्यानुसार मुख्य वनसंरक्षक व संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३ /प्र.क्र. ५७/फ-१ 


आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या केलेल्या ६९ अस्थायी पदांना सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्रमांक ७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
प्रदान करण्यात आली होती. 


४. आता प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन निर्णयाच्या अधिन राहून मुख्य वनसंरक्षक व संचालक 
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांच्या आस्थापनेवरील ९६ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये दिनांक 
०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. मुख्य वनसंरक्षक व संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आलेल्या केलेल्या ६९ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेतर), ०१ वनीकरण, Loo (०१) इतर खर्च, (०१) (०२) वने उपवने (२४०६ ०६५९) या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : असंक - १००४ / प्र.क्र.१२ /(भाग-२) 
/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र. 
८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१५१७४६५६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SIDDESH . a 


2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab625 


T U KA R A M 8c7e318f8c37f3ae7c36f2, postalCod 
st=Mi itr 


ialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA 
1DBODD8E284883B7BD7FA74DA6SD, cn=Sl 
SAWARDEKAR WADE 
Date: 2023.09.26 15:21:02 +05'30' 


महसूल व वन विभाग. 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 

५. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३ /प्र.क्र. ५७/फ-१ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.५७/फ-१, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


सहायक वनसंरक्षक 
अधीक्षक सिहविहार (वनक्षेत्रपाल) 


कार्यालय अधीक्षक 


मुख्य वनसंरक्षक व संचालक 


१५ 


शिपाई [1३ 


समी समल 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


